जिल्हा व सत्र न्यायालय, अहमदनगर, पुणे, 
कोल्हापूर व सांगली येथे रुजू झालेल्या ८८ 
कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या दोन आगाऊ वेतन 
वाढीची वसुली रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र :- संकिर्ण-२०११/१४४१/प्र.क्र.८/का.६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- १७ ऑक्टोबर, 2023 


वाचा:- विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०११/१४४१/प्र.क्र.८/का.६, दि.२९.०८.२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक 
संदर्भाधीन दि.२९.०८.२०२३ च्या शासन निर्णयामधील नमूद तक्त्यातील जिल्हा व सत्र 
न्यायालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील अ.क्र.२९ मध्ये “श्री.सो.द.माडवे” असे नमूद करण्यात 
आले आहे. 
या ऐवजी 


“श्री.सो.द.गाडवे ” असे वाचावे. 
२. हे शुद्धीपत्रक प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३१०१७१७१३३९५२१२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAJESH pe alee 


2.5.4.20=ab64acf9acc2b1c026a9f36d01 fcfOfef77d967f2bf4 


S U D H A KA R 9a3b51d07aee2982c881, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=8A80E89F73EB1AE7A35E5E7 12F49F65856C 


WADNERKAR a 
(रा.सु.वडनेरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 

१. प्रबंधक (निरीक्षण), मा.उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 
२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा )-एक, महाराष्ट्र, मुंबई, 
३.प्रमुख जिल्हा UATE, अहमदनगर, पुणे, कोल्हापूर व सांगली, 
४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, पुणे, कोल्हापूर व सांगली, 
५.मराठी भाषा विभाग / भाषा-२, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 
६.निवड नस्ती. 


